राज्य अन्न आयोगाच्या सदस्य सचिवपदी 
श्री. तातोबा कोळेकर, सह सचिव यांची 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः राआआ-२०२३/प्र.क्र.२७/नापु २२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ मे, २०२३ 
संदर्भ :- 
शासन आदेशा क्रमांक :- असुका-२०१९/प्र.क्र. १२०/नापु २२, दि. २५ सप्टेंबर, २०१९ 
शासन आदेश 

संदर्भाधीन दि.२५ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन आदेशान्वये श्रीम. चारुशीला तांबेकर, तत्काळीन सह 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांची राज्य अन्न आयोगाच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. श्रीम. चारुशीला तांबेकर, सह सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ह्या 
दि. ३० एप्रिल, २०२३ रोजी नियत वयमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या असल्याने सदर पद रिक्‍त झाले आहे. 
सदर रिक्‍त पदावर याद्वारे श्री. तातोबा कोळेकर, सह सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सदर नियुक्‍ती आदेश शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहतील. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२३१७५९१५२५०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


‘ally signed by POOJA PRASAD MANKAR, 
OVERNMENT OF MAHARASH’ 

‘ONSUMER PROTECTION DE! 

101141 ff0822d1f39f866ca3: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 0001, PRASAD ४ 


MANKAR 1 
(पूजा मानकर), 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 


५. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

é 

र 


. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः राअआआ-२०२३/प्र.क्र.२७/नापु २२ 


qo. श्री. महेश ढवळे, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार), राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१४.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, 

१५.नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१६.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१७.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

१८. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

१९.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२०.सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

२१.सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

२२. सर्व सदस्य, राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२३. सदस्य सचिव, राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२४.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२५.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
२६.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

२७.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
२८.निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


